राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) 
या योजनेअंतर्गत रुसा संचालनालयास 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: रूसायो - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: १६ ऑक्टोबर, २०२०. 


वाचा :- 

(१) केंद्र शासनाचे पत्र H.F.No.28-319/2098-U. Policy (MHMulti-Gen, MHIGC-SC,ST), 
दि. २५ मार्च, २०२०. 

(२) राज्य प्रकल्प संचालनालयाचे पत्र क्र. राप्रसं/रुसा/२०२०-२१/९७४, दि. २० एप्रिल, २०२०. 

(३) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि.१६ एप्रिल, २०२०. 


प्रस्तावना :- 

राज्यामध्ये प्राथमिक शिक्षणाचे सबळीकरण करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या सर्व 
शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियानाच्या यडास्वीतेमुळे उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता व 
पाया यांचे सबळीकरण करण्यासाठी एकछत्री योजना, अभियान स्वरुपात राबविण्याकरिता केंद्र 
शासनाने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) ही योजना, १२ व्या व १३ व्या पंचवार्षिक 
योजनांमध्ये राबविण्याचे ठरविले आहे. महाराष्ट्र राज्यात उच्च शिक्षणात गुणवत्ता, सर्वदूर संधी, 
समानता यासाठी केंद्र शासनाने तयार केलेल्या राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानाच्या 
अंमलबजावणीबाबत दि.२१.०४.२०१५ रोजी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. 


राज्य मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने ही योजना राज्यात प्रभावीपणे 
राबविण्यासाठी राज्य प्रकल्प संचालनालयाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत 
अकृषी विद्यापीठे व शासकीय संस्था यांना अनुदान वितरीत करण्याचे केंद्र व राज्याचे प्रमाण 
६०:४० असे ठरविण्यात आलेले आहे. 


राष्ट्रीय शिक्षा अभियानांतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या 
संदर्भाधीन दि.२५ मार्च, २०२० च्या पत्रान्वये रुसा १.० अंतर्गत महाविद्यालयांसाठी भौतिक सुविधा 
या घटकातंर्गत १ महाविद्यालयास व Faculty Develooment या घटकातंर्गत १ विद्यापीठास 
तसेच रुसा २.० अंतर्गत विद्यापीठासाठी भौतिक सुविधा या घटकातंर्गत १ विद्यापीठास, 
Enhancing Quality & Excellence in Selected Autonomous Colleges अंतर्गत ३ 
महाविद्यालयांना व महाविद्यालयांसाठी भौतिक सुविधा या घटकातंर्गत १ महाविद्यालयास असा 
एकूण रु. ६.७५ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून दिलेला आहे. 


केंद्र हिस्सा (६०%) रक्‍कम रु.६,७५,००,०००/- च्या प्रमाणात राज्य हिस्सा (४०%) 
रु. ४,५०,००,०००/-इतका होतो. त्याअनुषंगाने एकूण रु.११,२५,००,०००/- (रुपये अकरा कोटी 
पंचवीस लक्ष फक्त) इतका निधी राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुंबई 
यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३ 


शासन निर्णय : - 

राष्ट्रीय शिक्षा अभियानांतर्गत मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्या दि. २५ 
मार्च, २०२० च्या पत्रान्वये SA १.० अंतर्गत महाविद्यालयांसाठी भौतिक सुविधा या घटकातंर्गत 
१ महाविद्यालयास व Faculty Development या घटकातंर्गत १ विद्यापीठास तसेच VAT 2.0 
अंतर्गत विद्यापीठासाठी भौतिक सुविधा या घटकातंर्गत १ विद्यापीठास, Enhancing Quality & 
Excellence in Selected Autonomous Colleges अंतर्गत ३ महाविद्यालयांना व 
महाविद्यालयांसाठी भौतिक सुविधा या घटकातंर्गत १ महाविद्यालयास प्राप्त झालेल्या केंद्र 
हिस्सा (६०%) रु.६,७५,००,०००/- च्या प्रमाणात राज्य हिस्सा (४०%) रु.४,५०,००,०००/-असा 
एकूण रु.११,२५,००,०००/- (रुपये अकरा कोटी पंचवीस लक्ष फक्त) इतका निधी राज्य प्रकल्प 
संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, मुंबई यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यास शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र विद्यापीठाचे/ केंद्र हिस्सा ((०%) | राज्य हिस्सा (४०%) | एकूण 
| महाविद्यालयाचे नाव > 0 | 8B 
रुसा १.० 


अ) महाविद्यालयांसाठी भौतिक सुविधा (Infrastructure Grants to Universities) (१) 


हिं शासकीय अध्यापक ३०,००,०००/- २०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
महाविद्यालय, 
औरंगाबाद 
एकूण ३०,००,०००/- २०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
ब) Faculty Development (१) 
१ मानव संसाधन विकास, ९०,००,०००/- ६०,००,०००/- १,५०,००,०००/- 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 
एकूण ९०,००,०००/- ६०,००,०००/- १,५०,००,०००/- 
रुसा २.० 
क) विद्यापीठांसाठी भौतिक सुविधा (Infrastructure Grants to Colleges) (9) 
a कवी कुलगुरु ३,००,००,०००/- २,००,००,०००/- ५,००,००,०००/- 
कालिदास संस्कृत 
विद्यापीठ, रामटेक. 
एकूण ३,००,००,०००/- २,००,००,०००/- ५,००,००,०००/- 
ड) Enhancing Quality & Excellence in Selected Autonomous Colleges (3) 
शि यशवंतराव चव्हाण ७५,००,०००/- ५०,००,०००/- १,२५,००,०००/- 
विज्ञान संस्था, सातारा. 
२ एसआयएएस कला, ७५,००,०००/- ५०,००,०००/- १,२५,००,०००/- 
विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय, मुंबई. 
३ बी.के.बिर्ला कला, ७५,००,०००/- ५०,००,०००/- १,२५,००,०००/- 
विज्ञान व वाणिज्य 
महाविद्यालय,ठाणे. 
एकूण २,२५,००,०००/- १,५०,००,०००/- ३,७५,००,०००/- 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३ 


3) महाविद्यालयांसाठी भौतिक सुविधा (Infrastructure Grants to Colleges) (१) 
ति विवेकानंद ३०,००,०००/- २०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
महाविद्यालय, 
कोल्हापूर 
एकूण ३०,००,०००/- २०,००,०००/- ५०,००,०००/- 
एकूण (अ--ब--क--ड--ई) ६,७५,००,०००/- ४,५०,००,०००/- ११,२५,००,०००/- 


२. या संदर्भात झालेला खर्च सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून प्रमाणित करुन घेण्याच्या अटीच्या 
अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. वरील अनुदानाची सर्व कागदपत्रे व हिशोब महालेखापाल, 
महाराष्ट्र-१ मुंबई किंवा प्रकरणपरत्वे महाळेखापाल-२ नागपूर यांनी सदर कामाकरीता प्राधिकृत 
केलेले अधिकारी यांना तपासण्याचे अधिकार असून, त्यांनी मागणी केल्यास, सर्व कागदपत्रे 
त्यांच्याकडे तपासणीकरीता राज्य प्रकल्प संचालनालयाने सादर केली पाहिजेत. 


३. राज्य प्रकल्प संचालनालयास केंद्र शासनाने ज्या प्रयोजनार्थ निधी मंजूर केलेला आहे त्या 
निधीचा वापर त्या प्रयोजनासाठी करावा. खरेदी व बांधकामाची मान्यता विद्यापीठ/ 
महाविद्यालयाच्या सक्षम प्राधिकाऱ्यामार्फत घेण्यात यावीत. 


४. तसेच उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दि.०१/१२/२०१६ च्या शासन निर्णयातील 
तरतूदी व त्यासोबतच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे तसेच तद्‌नंतर वेळोवेळी देण्यात आलेल्या 
सूचनांनुसार सदरची खरेदी प्रक्रिया विद्यापीठांनी त्यांच्या स्तरावर पार पाडावी व विहित 
कालावधीमध्ये सदरचा खर्च पूर्णपणे करण्यात येईल याची दक्षता घेण्यात यावी आणि त्याबाबतचे 
विनियोग प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) शासनास विहित वेळेत सादर करण्यात यावे. 


५. सद्यःस्थितीत राज्य प्रकल्प संचालनालयासाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प 
संचालक, रुसा यांना व आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून राज्य प्रकल्प सहसंचालक, रुसा 
यांना घोषित करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने आव्यक ती कार्यवाही नियंत्रक अधिकारी व 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी करावी. 


६. राज्य हिउश्यावरील खर्च "मागणी क्रमांक - डब्ल्यू-२, प्रधानशीर्ष- २२०२- सर्वसाधारण 
शिक्षण, ०३- विद्यापीठीय व उच्च शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, - (०७) (०२) राष्ट्रीय उच्चतर 
शिक्षा अभियानांतर्गत अशासकीय संस्थांना सहाय्यक अनुदान (४० टक्के राज्य हिस्सा) (२२०२ 
आय 292), ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली व केंद्र हिऱड्यावरील खर्च 
"मागणी क्रमांक - डब्ल्यू-२, प्रधानशीर्ष- २२०२- सर्वसाधारण शिक्षण, ०३- विद्यापीठीय व उच्च 
शिक्षण, १०२- विद्यापीठांना सहाय्य, - (०७) (०१) राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियानांतर्गत 
अशासकीय संस्थांना सहाय्यक अनुदान (६० टक्के केंद्र हिस्सा) (२२०२ आय २६३), ३१ सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ मधील मंजूर तरतुदीतून खर्ची टाकण्यात 
यावा. 


७. सदर area निर्णय, वित्त विभागाच्या परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, 
दि.१६ एप्रिल, २०२० अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात सदर 
परिपत्रकाच्या परिच्छेद ९ मधील व सोबतच्या परिशिष्टातील अ.क्र. ९ येथील अटी व शार्तीची 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रूसायो - २०१८/प्र.क्र.३४३/विशि-३ 


पूर्तता करण्यात आली आहे. तसेच वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१८३/अर्थोपाय, दि.२५ 
जून, २०२०, नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१६६/१४७१, दि.१० ऑगस्ट, २०२० व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३७२/२०२०/व्यय-५, दि.२५ ऑगस्ट, २०२० व क्र.४४१/ 
२०२०/व्यय-५, दि. ५ ऑक्टोबर, २०२० ला अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२०१०१६१२३३३७२३०८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Pravinkumar 
Gulabrao Pawar 


(प्रविणकुमार पवार ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२) राज्य प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

४) महाळेखापाल, (लेखा परीक्षण), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) कुलसचिव, सर्व अकृषी विद्यापीठ. 

७) संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

८) नियोजन विभाग (कार्यासन १४७१), मंत्रालय, मुंबई. 

९) वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/कार्यासन अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई. 


) मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा. अपर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
१३) उप सचिव (विशि), उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 


१४) कार्यासन अधिकारी (साशि १), उच्च व da शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५) निवड नस्ती (विशि-३). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


